शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालयाचे 
कामकाज शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे 
कार्यालयाकडे वर्ग करण्याबाबत - 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१९/प्र.क्र.७४/१९/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ 


प्रस्तावना - 


अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय हे राज्यस्तरीय कार्यालय असून, सदर 
संचालनालयामार्फत खालील योजनांची अंमळबजावणी जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी 
(निरंतर शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत करण्यात येते. 


) धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी प्रि मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना, 

) अल्पसंख्यांक समाजाच्या शाळा अथवा संस्थांसाठी पायाभूत योजना, 
३) मदरसामधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना 

) 

) 


xe) 


मराठी भाषा फाऊंडेशन योजना 
सायबर ग्राम योजना 


(> 


4 


सदर योजनांचे कामकाज कमी झाल्याने, त्यासाठी जिल्हास्तरावर वेगळे कार्यालय 
सुरु ठेवण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालय बंद 
करुन, सदर योजना शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक शिक्षण) कार्यालयाकडे वर्ग करण्यासाठी 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय - 

या शासन निर्णयाव्दारे खालील तक्त्यात नमूद ३० जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी 
(निरंतर शिक्षण) कार्यालयाचे कामकाज संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक 
शिक्षण) कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत आहेत. 


क्र. शौक्षणिक विभाग जिल्हा 
7 अमरावती अमरावती 
अकोला 
बुलडाणा 
यवतमाळ 
२ औरंगाबाद औरंगाबाद 
जालना 
परभणी 
बीड 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.७४/१९/प्रशा-५ 


३ कोल्हापूर कोल्हापूर 
रत्नागिरी 
सांगली 
सातारा 
सिंधुदुर्ग 

४ नागपूर नागपूर 
भंडारा 
चंद्रपूर 

गडचिरोली 
वर्धा 

4 नाशिक नाशिक 
धुळे 

जळगांव 

६ पुणे पुणे 

अहमदनगर 
सोलापूर 

७ मुंबई बृहन्मुंबई 

ठाणे 
रायगड 

८ लातूर लातूर 
नांदेड 

उस्मानाबाद 


२. शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणा-या योजना ह्या 
संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत असून, 
त्याबाबतचे अभिलेख शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी ताब्यात घेऊन, योजनेचे कामकाज 
पुढे सुरु ठेवावे. तसेच, शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालयाच्या जागेचा ताबादेखील 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी तात्काळ घ्यावा. 


३. शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालयात कार्यरत असलेले गट-क व गट-ड 
मधील स्थायी व अस्थायी पदे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक शिक्षण) कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवर तात्पुरत्या स्वरुपात वर्ग करण्यात येत असून, सदर पदांवर कार्यरत असलेले 
गट क व गट ड मधील कर्मचा-यांची संबंधित जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
कार्यालयात अथवा आवश्यकतेप्रमाणे विभागातील इतर कार्यालयात वर्ग करण्याची 
कार्यवाही संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तातडीने करावी. 


४. शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) पदावर कार्यरत असलेल्या गट अव गट ब मधील 
अधिका-यांची पदस्थापना बदलून देण्याची कार्यवाही विभागाकडून करण्यात येईल. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.७४/१९/प्रशा-५ 


पदस्थापना देण्याबाबतचे नियमित sear विभागाकडून निर्गमित होईपर्यंत शिक्षणाधिकारी 
(निरंतर शिक्षण) कार्यालयातील गट अ व गट ब पदावर कार्यरत असलेल्या अधिका-यांना 
संबंधित संवर्गातील रिक्‍त पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात वर्ग करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त 
शिक्षण यांनी तात्काळ करावी. 


कि सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१///.॥चाचा959॥॥9.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०४०४१४४१३२६६२१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.04.04 14:45:16 +05'30' 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
४. सर्व शिक्षण संचालक, शाळेय शिक्षण विभाग 

५. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

६. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर ) शिक्षण 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. निवडनस्ती/प्रशा-५ 


प्रत माहितीसाठी, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 

3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 

४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 

५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.७४/१९/प्रशा-५ 


८. मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा.विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव, विधान परिषद / विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 

१०. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

११. अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग / अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१२. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


